समग्र शिक्षा अभियान योजनेकरिता सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिसेंबर, २०२१ हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
झालेला निधी वितरण करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ 
दि.१४.१०.२०२१ व दि.२८.१.२०२१ 
2) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.समग्र-२०२१/प्र.क्र.२७१/एस.डी.-१ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी 
विशेष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २२०२आय७५५ खाली, ३१-सहायक अनुदाने या उद्िष्टामध्ये रु.3०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
आहे. त्यापैकी संपूर्ण १००टक्के निधी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच डिसेंबर, २०२१ हिवाळी 
अधिवेड्ञानामध्ये राज्यहिऱ्याकरिता रु.१५,५२,७६,०००/- इतकी रक्‍कम पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१ व दि.२८.१.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली असून कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या go टक्के मर्यादेत 
खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 
केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्य हिश्यासाठी डिसेंबर, २०२१ हिवाळी अधिवेशनामध्ये २२०२आय७५५ या लेखाशिर्षामध्ये ३१- 
सहायक अनुदाने वेतनेतर या उद्दिष्टामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला रु.१५,५२,७६,०००/- इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अतिठय 
गंभीर स्वरुपाची राहण्याची BEA असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने 


काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच 
वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प (विघयो) 


४. सदरशासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१, दि.२४.६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१ व दि.२८.१.२०२२ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१, दि.२४.६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१ व 
दि.२८.१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५६ /व्यय-१४, दि.२.२.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०९१६३५२३४१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
a Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
Prashant Pundlik 2:8: 2.) 
Ass 100032, st=Mi shtra, 
25. 71 1 €68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d72 
W. h set =5599270e38b296e5e5d814ff5976561a3ec66d875aeb425d 
a g 7) 735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 


Justice & Special 


Date: 2022.02.09 16:37:07 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


९) 


AN 
Yao ee OU COCO IS Sl LE आळ 


०८ 


Cc 
ae 


G ८-४ 


S 


पृष्ठ २ पैकी 2 


